माहे मार्च, एप्रिळ, मे, 2029 या कालावधीत गारपीट 
व अवेळी पाऊसामुळे शोतीपिकाचे झालेल्या 
नुकसानासाठी मदत देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ (भाग-१/म-३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक:- २ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा: १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलळएस-२०१५/ प्र.क्र.४०/ म-३, 
दिनांक १३/०५/२०१५ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:- सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१/म-३, 
दि.०६.१०.२०२१ 
३) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२१/ज-३. 
जा.क्र.१७३७५, दि.१२.०८.२०२१ 


प्रस्तावना : 

माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या 
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी 
आवश्यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून मागविण्यात यावे व 
त्यानुसार त्यांना मदत देण्यात यावी असाही निर्णय दिनांक १२ मे, २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ 
उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 
बाधित क्षेत्रासाठी मदत देण्याकरीता रू. १२२२६.३० लक्ष निधी संबंधित विभागीय आयुक्तांना 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. तद्‌नंतर विभागीय आयुक्त, 
नाशिक यांच्याकडून दि.२२.०५.२०२१ ते दि.३१.०५.२०२१ या कालावधीतील शोतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता प्रस्ताव प्राप्त झाला. मार्च ते मे, 2029 या कालावधीतील अवेळी पाऊस व 
गारपीटीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मंत्रीमंडळ उपसमितीने यापूर्वीच मंजूरी दिलेली 
आहे. 


२. त्यानुसार विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी मागणी केल्यानुसार रू.८५७.५० लक्ष (रूपये आठ 
कोटी सत्तावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : 


माहे मार्च, Ue व मे, २०२१ या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी पावसामुळे 
नाशिक, या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शोतीपीकांचे/पळपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे केंद्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद निधी (९॥)३॥)/राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ (भाग-१/म-३ 


मदत देण्यास प्राप्त झालेल्या शासन मान्यतेनुसार, विभागीय आयुक्‍त नाशिक यांना खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार रू.८५७.५० लक्ष (रूपये आठ कोटी सत्तावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा या शासन निर्णयान्वये 

वितरीत करावयाचा निधी 
(रूपये लाखात) 

(१. | नाशिक १८४.३८ 
२ धुळे Ree 
3 नंदुरबार १.६५ 
४ जळगाव ६६६.९९ 
षु अहमदनगर १.६० 
एकूण ८५७.५० 


२. कक्ष अधिकारी (म-११) यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर संबंधित विभगीय 
आयुक्तांना वितरीत करावा. 


३. वरील प्रयोजनासाठी प्रचलित दरानुसार होणारा खर्च रूपये ८५७.५० लक्ष (रूपये आठ कोटी 
सत्तावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) हा प्रधान लेखाशीर्ष “२२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळ इत्यादी, १०१ अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०५) पीक नुकसानीमुळे शहोतक-यांना मदत, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२४५ २४५२)” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. . 


४. प्रस्तुत निधी वितरीत करतांना दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधीळ अटी व 
शर्तीची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी. 


) प्रचलित नियमानुसार शोती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के 
अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील. 

i) प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने 
पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या 
अहवालानुसार मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांना करावे. 

ii) संबंधित बाधितांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्‍कम थेट जमा करण्यात यावी. 

४) कोणत्याही बाधितांना रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत करण्यात येऊ नये. 

४ पिकांच्या नुकसानीबाबत मदतीची रक्‍कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा 
करताना मदतीच्या रक्‍्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुळी करु 
नये. याकरिता सहकार विभागाने योग्य ते आदेशा निर्गमित करावेत. 


५. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा वापर 
होत आहे याची विभागीय आयुक्‍त यांनी खातरजमा करावी. निधी वाटपाचे लेखे, अभिलेखे, नोंदवह्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.१३१ (भाग-१)/म-३ 


विहित कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत होणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत 
ठेवण्यात याव्यात. झालेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालय व महालेखापाल कार्यालयात नोंदविण्यात 
आलेल्या खर्चाशी दर तीन महिन्यांनी ताळमेळ घेवून त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या 
विभागाकडे तात्काळ सादर करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. वितरीत अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार 
नसेल तर ती विहित वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करावी. 


६. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३८९/व्यय-९/२०२१, दिनांक 
०८.१०.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१६१८१५२३१९ आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2021.11.02 16:20:20 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

२ मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

३. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

४. अपर मुख्य सचिव ( वित्त),मंत्रालय,मुंबई, 

५. विभागीय आयुक्त, नाशिक, 

६. जिल्हाधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

. संचालक, लेखाव कोषागारे ,मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, अहमदनगर, 

११. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१४. fas FETT (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


